दिनांक २७ ते २९ नोव्हेंबर,२०१८ A 
कालावधीत गांधीनगर,गुजरात येथे आयोजित 
अखिल भारतीय नागरी सेवा जलतरण स्पर्धा 
२०१८-१९ मध्ये महाराष्ट्राचा संघ सहभागी 


होण्यासाठी होणाऱ्या खर्चास मंजूरी देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- अभानासे- ३८१८/प्र.क्र.१५०/क्रीयुसे-२, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक:-२२ नोव्हेंबर, २०१८ 


वाचा:-१. केंद्रीय नागरी सेवा, सांस्कृतिक कार्य आणि क्रीडा मंडळ यांचे पत्र क्रमांक-५९/०२/ 
२०१८-१९/सीसीएससीएसबी; दिनांक ०२.०२.२०१८. 
२. महासचिव, सचिवालय जिमखान्या यांचे पत्र क्र-अभानासे/ जळतरण/२०१८-१९, 
दि.०५.११.२०१८. 
३. उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग,मुंबई यांचे पत्र क्रमांक-उपसंक्री/ 
अभानासे/१८-१९/का-४/२१८५, दि.१७.११.२०१८. 
: शासन निर्णय: 
दिनांक २७ ते २९ नोव्हेंबर,२०१८ या कालावधीत गांधीनगर,गुजरात येथे आयोजित 
करण्यात आलेल्या अखिल भारतीय नागरी सेवा जलतरण स्पर्धा २०१८-१९ मध्ये भाग घेण्यासाठी 
महाराष्ट्र शासनाचा संघ निवडण्याकरिता शिवछत्रपती क्रीडा संकुल, पुणे येथे दि.०१ नोव्हेंबर, 
२०१८ रोजी निवड चाचणी आयोजित करण्यात आली होती. या चाचणीमध्ये सहभागी झालेल्या 
अधिकारी व कर्मचा-यांची यादी सोबतच्या विवरणपत्र "क" प्रमाणे तर निवड चाचणीद्वारे 
निवडण्यात आलेल्या राज्याचा संघ विवरणपत्र "अ" प्रमाणे आहे. सदर स्पर्धेची निवड चाचणी, 
प्रशिक्षण शिबीर तसेच राज्य संघाच्या सदर स्पर्धेतील सहभागासाठी विवरणपत्र "ब" प्रमाणे 
रु.७८,०७५/-(रुपये अठ्ठयाहत्तर हजार पंच्याहत्तर फक्त) इतक्या खर्चास मान्यता देण्यात येत 
आहे. 


२. यासाठी उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई यांना आहरण व संवितरण 
अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


३. संघातील ज्या खेळाडूंना किटबॅग्ज व ट्रॅकसूट मिळालेले आहेत ते खेळाडू कोणत्याही 
अखिल भारतीय नागरी सेवा क्रीडा स्पर्धेसाठी किटबॅग व ट्रॅकसूट दोन वर्षातून एकदा मिळण्यास 
पात्र ठरतील, या नियमाचे सचिवालय जिमखान्याने काटेकोरपणे पालन करावे. 


४. स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी संबंधित विभाग प्रमुख/ कार्यालय प्रमुख यांनी खेळाडू 
प्रशिक्षक/ व्यवस्थापक यांना दिनांक २० नोव्हेंबर, २०१८ (AA) पासून कार्यमुक्त करून या 
खेळाडूंना दिनांक २२ ते २४ नोव्हेंबर, २०१८ या कालावधीतील प्रशिक्षण शिबिरासाठी सचिवालय 
जिमखान्यात उपलब्ध करून देण्यात याव्यात. तसेच त्यानंतर खेळाडूंनी दिनांक २७ ते २९ 
नोव्हेंबर, २०१८ या कालावधीतील स्पर्धेत उपस्थित राहावे. संघातील प्रत्येक खेळाडूने व 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- ३८१८/प्र.क्र.१५०/क्रीयुसे-२, 


व्यवस्थापकाने ते ज्यांच्या अधिपत्याखाली काम करीत असतील त्या विभाग प्रमुख/ कार्यालय 
प्रमुख यांची परवानगी मिळविणे आवश्‍यक आहे. 


५. वित्तविभागचा शासन निर्णय क्रमांक-एलव्हीई-१४८५/प्र.क्र.८३३/अ/सेवा-९,दिनांक११ 
मे,१९८९ वक्रमांक-एलव्हीई/१४९२/४६/सेवा-९, दिनांक ३० जुले, १९९२ मधील तरतूदींनुसार 
संघातील खेळाडू, प्रशिक्षक व व्यवस्थापक यांची दि.२२ ते ३० नोव्हेंबर,२०१८ (प्रशिक्षण 
शिबीर,स्पर्धा व प्रवास) या काळातील कार्यालयीन अनुपस्थिती "कर्तव्य कालावधी" म्हणून 
समजण्यात यावा. या सर्वाचा प्रवासभत्ता, दैनिक भत्ता व इतर भत्ते यावर होणारा खर्च संबंधित 
विभागाच्या/ कार्यालय प्रमुखांच्या मुख्य लेखाशिर्षाखाली असणा-या अनुदानातून भागविण्यात 
यावा. 


६. स्पर्धेच्या निवड चाचणीसाठी उपस्थित अधिकारी/ कर्मचारी (विवरणपत्र-क) यांची 
कार्यालयीन अनुपस्थिती शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक- एलव्हीई/१४९२/४६/सेवा- 
९,दिनांक ३० जुले,१९९२ अन्वये कर्तव्यार्थ म्हणून समजण्यात यावी व मुंबईबाहेरील खेळाडूंना 
अनुज्ञेय असलेला प्रवास/ दैनिक भत्ता व इतर सवलती या वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक- 
एलव्हीई-१४८५/प्र.क्र.८३३/अ/सेवा-९, दिनांक११ मे, १९८९ व वित्त विभाग शासन निर्णय 
क्रमांक -एलव्हीई-१४०४/प्र.क्र.८/अ/सेवा-८,दिनांक२७ फेब्रुवारी, २००४ अन्वये विशेष बाब 
म्हणून मंजूर करण्यात यावी. या सवलतीचा लाभ मिळण्यासाठी निवड चाचणीसाठी उपस्थिती 
असणा-या अधिकारी व कर्मचारी यांच्या उपस्थितीबाबत मानद सचिव, सचिवालय जिमखाना 
यांनी दिलेले प्रमाणपत्र संबंधित कर्मचा-यांनी त्यांच्या आस्थापना कार्यासनात सादर करणे 
आव्यक राहिल. 


७. सचिवालय जिमखान्याने प्रत्यक्ष खर्चाचे विवरणपत्र कोणत्याही परिस्थितीत आदेझाच्या 
दिनांकापासून १५ दिवसाच्या आत आयुक्‍त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे तसेच 
उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई यांना स्पर्धेत केलेल्या खर्चाच्या 
अहवालासोबत सादर करावे. तसेच जर रक्‍कम शिल्लक राहिली तर ती उपसंचालक, क्रीडा व 
युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई यांना त्वरीत परत करण्यात यावी. 

८. यासाठी होणारा खर्च सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षासाठी “२२०४ क्रीडा व युवक सेवा, 
१०४ क्रीडा व खेळ, (०६) अखिल भारतीय नागरी सेवा स्पर्धा, (0६)(०२) अखिल भारतीय नागरी 
सेवा स्पर्धेत सहभाग (२२०४ १९८१), ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर)* या लेखाशीर्षाखाली 
अर्थसंकल्पित तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


९. सचिवालय जिमखाना यांच्याकडून स्पर्धेचा अहवाल, बाबनिहाय प्रत्यक्ष झालेल्या 
खर्चाचा तपशील, विनियोग प्रमाणपत्र, परिक्षितलेखा विवरणपत्र व मंजूरी आदेशातील सर्व 
अटींची पूर्तता करण्याच्या अटीवर विवरणपत्र"ब" प्रमाणे खर्चास मंजूरी देण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ८ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- ३८१८/प्र.क्र.१५०/क्रीयुसे-२, 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.inul 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८११२६११२३५५६३२१ 
असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Rajendra Shankarrao 
war 


Raj € nd ra DN: CN = Rajendra Shankarrao Pawar, C = 
IN, S = Maharashtra, O = Government Of 
5 h a a ka r rao P awar Maharashtra, OU = School Education and 
Sports Department 
Date: 2018.11.26 11:34:25 +05'30" 


(राजेंद्र पवार) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

१. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

२. उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे विभाग, पुणे 

३. उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई, 
४. जिल्हा क्रीडा अधिकारी, मुंबई. 


. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई-४०० ०२१. 

. महालेखापाल (लेखावअनुज्ञेयता),महाराष्ट्र-१/२,मुंबई/नागपूर, 
. महालेखापाल (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र-१/२,मुंबई/नागपूर, 

. वित्त विभाग (व्यय-११), मंत्रालय,मुंबई. 

९. 


मानद महासचिव,सचिवालय जिमखाना, मुंबई-४०० ०३२ (५ प्रती) 


१०.संबंधित अधिकारी व कर्मचारी यांचे कार्यालये (सचिवालय जिमखान्यामार्फत) 
११.निवड नस्ती (क्रीयुसे-२). 


पृष्ठ ८ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- ३८१८/प्र.क्र.१५०/क्रीयुसे-२, 


विवरणपत्र “अ 
दिनांक २७ ते २९ नोव्हेंबर, २०१८ याकालावधीतगांधीनगर, गुजरातयेथेआयोजितकरण्यात आलेल्या अखिल 
भारतीय नागरी सेवा जलतरण स्पर्धा २०१८-१९ मध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या जलतरण संघाचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या 
स्पर्धकांची नावे दर्शविणारे विवरणपत्र. 


क्र. | खेळाडूचे नाव वपदनाम | gaye | किटबॅग विभाग/ कार्यालय 

१ श्री. प्रदिपल. तांबे नाही होय सिल कार्यालय येवला,ता. येवला, जिल्हा - नाशिक. 

२ श्री. रविद्र पां. पानसरे नाही होय "लघुलेखक (उच्च श्रणी) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई. 

३ श्री. कोस्तुभ अ. बेनकर नाही होय कार्यकारी अभियंता, विदर्भ जलविद्युत व उपसा सिंचन 
विभाग, यवतमाळ- ४४५००१ 

४ श्री. कृष्णा प्र. डाहे, नाही होय ३८ फशिधावाटप कार्यालय, कल्याण मुंबई. 

लिपिक टंकलेखक 

५ श्री. विकास ज. देसाई नाही होय yy शाखा, विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, विधानभवन, 
पुणे-१. 

६ श्री. आनंद आर. पडोळे , होय होय सिल कार्यालय, ता-भंडारा, जिल्हा- भंडारा. 

निरिक्षण अधिकारी 

७ श्री. नितीन भा. नवाथे होय होय प्राथमिक आरोग्य केंद्र भातकुली, मा. भातकुली, जिल्हा- 
अमरावती. 

८ श्री. संदिप मा. भोईर नाही होय मान्य रुग्णालय, अलिबाग, जिल्हा- रायगड 

९ श्री. BUST के. पालवे नाही होय सिळदारकार्यालय, विक्रमगड, जिल्हा - पालघर 

रु ० श्री. अफझल मु. खान होय होय मीण पाणी पुरवठा विभाग, (जि.प.) वाशिम, जिल्हा - 
BTA. 

la q श्री. गगन ग. देशमुख नाही होय रि कार्यालय, पन्हाळा, ता. पन्हाळा, जि. 
cer 

१२ श्री. पुरुषोत्तम तु. गावडे होय होय पदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१३ श्री. विजय शि. साबळे नाही होय रि कार्यालय, सातारा, जिल्हा- सातारा. 

१४ श्री. दिनकर सि. सावंत होय होय जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालय, शिवाजी स्टेडियम, 
ल्हापूर. 


१५ श्री. ज्ञानेश्वर सु. खुटवड नाही होय Su जिल्हाधिकारी, अति/(निष्क), चेंबूर -१ 


१६ श्री. महादेव आ. कसगावडे | नाही होय जिल्हा क्रोडा अधिकारी कार्यालय, जिल्हा क्रोडा संकुल, 
ठी, ता. अलिबाग, जिल्हा- रायगड. 


१७ श्रीमती मानसी र. गावडे होय होय जिल्हा क्रोडा अधिकारी कार्यालय, मुंबई उपनगर, 
ंदिवली, मुंबई- Yoo १०१. 


१८ श्रीमती स्मिता दि. अजबे होय होय जी.एस.टी. भवन, न्यू इमारत, माझगांव, मुंबई 


१९ श्रीमती संतोषी जा. थोरात होय होय THN अभियंता, प्रशासन संगणकीकरण विभाग, 
पत्ती भवन, कोथरुड, पुणे. 


२० श्रीमती अनघा मा. भोसकर| नाही होय यकवाडी पाटबंधारे विभाग क्र.२, परभणी. 


पृष्ठ ८ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- ३८१८/प्र.क्र.१५०/क्रीयुसे-२, 


२१ श्रीमती शीतल द. केत नाही होय अधीक्षक अभियंता, सातारा पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, 
। 
२२ श्रीमती रंजना वानखडे नाही होय तालुका कृषि अधिकारी, वर्धा, जिल्हा वर्धा 
२३ श्रीमती रेश्मा भोसले नाही होय जिल्हाधिकारी कार्यालय, सातारा. 
२४ श्री. रोहित र. गावंडे नाही होय MS आयुक्त, राज्यकर कार्यालय, ओल्ड बायपास रोड, 
(व्यवस्थापक) अमरावती 
२५ श्री. पराग र.दिक्षित, होय होय तालुका कृषी अधिकारी, दिडोरी वणी रोड, दिडोरी, 


लिपि 


(प्रशिक्षक) 


जि.नाशिक. 


x Digitally signed by Rajendra Shankarrao Pawar 
Rajend fa DN: CN = Rajendra Shankarrao Pawar, C = IN, S 
= Maharashtra, O = Government Of Maharashtra, 

= School Education and Sports Department 


Shan karrao Pawar ae 2018.11.26 11:34:41 +05'30' 
(राजेंद्र पवार) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ८ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- ३८१८/प्र.क्र.१५०/क्रीयुसे-२, 


विवरणपत्र “ब” 


दिनांक २७ ते २९ नोव्हेंबर, २०१८ या कालावधीत गांधीनगर, गुजरात येथे आयोजित करण्यात आलेल्या 
अखिल भारतीय नागरी सेवा जलतरण स्पर्धा २०१८-१९मध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या जलतरण संघासाठी 


होणाऱ्या खर्चाचे विवरणपत्र. 
क्र तपशील रुपये 
(अ) | निवड चाचणी आयोजनापूवीचा खर्च 
ia निवडचाचणीसाठी उपस्थित राहण्याबाबत स्पर्धकांना पत्र पाठविणे, दूरध्वनी व ५००/- 
HRY /झेरॉक्स्‌ / मुद्रण सामुग्री /टंकलेखन व इतर खर्च 
(ब) | निवड चाचणी आयोजनाचा खर्च 
दि निवड चाचणीसाठी श्री शिवछत्रपती क्रोडा संकुल, महाळुंगे, बालेवाडी, पुणे २,४००/- 
येथे उपस्थित राहण्याकरिता ४ व्यक्तींसाठी खर्च 
२ । प्रमुख पंच यांचे मानधन २,०००/- 
३ | निवड चाचणीस उपस्थित अधिकारी, निमंत्रक, स्वयंसेवक, पंच व प्रतिनिधी २,०००/- 
यांच्या अल्पोपहार व चहापाणी यावरील खर्च. 
(क) | प्रशिक्षण शिबीर 
हि दिनांक २२ ते २४ नोव्हेंबर, २०१८ या ३ (तीन) दिवसाच्या कालावधीमध्ये होणाऱ्या २,५००/- 
प्रशिक्षण शिबीरासाठी प्रशिक्षकांचे मानधन, प्रशिक्षक व खेळाडू यांच्याकरिता 
अल्पोपहार इत्यादीवरील होणारा खर्च. 
(ड) | साहित्य खरेदीसाठी होणारा खर्च. 
| 9 | ९ ट्रक सूट प्रत्येकी रु. ५००/- प्रमाणे ४,५००/- 
२ | २५ fest प्रत्येकी रु. ५००/- प्रमाणे. १२,५००/- 
३ | २५टी-शार्ट प्रत्येकी रु. ४००/- प्रमाणे. १०,०००/- 
४ | २५ बुटांचे जोड प्रत्येकी रु.५००/- प्रमाणे १२,५००/- 
५ | २४ टॉवेल प्रत्येकी रु. १००/- प्रमाणे 2,800/- 
६ | 24 जोडी पायमोजे रु. ७५/- प्रमाणे. १,८७५/- 
७ | १७ स्विमिंग काच्युम रु.३००/- प्रमाणे (पुरुषांसाठी) ५,१००/- 
८ | ७ स्विमिंग काउच्युम रु. ७००/- प्रमाणे (महिलांसाठी) ४,९००/- 
९ | ७ Shhat गाऊन रु. ३००/- प्रमाणे (महिलांसाठी) २,१००/- 
| 90 | २४ स्विमिंग गांगल रु.३००/- प्रमाणे. ७,२००/- 
| ११ | २४ स्विमिंग कॅपस्‌ रु.१५०/- प्रमाणे. ३,६००/- 
१२ | प्रथमोपचार १,००० 
93 किरकोळ खर्च १,००० 
एकूण :- (रुपये अठ्ठयाहत्तर हजार पंच्याहत्तर फक्त) रु.७८,०७५/- 


Rajendra 
Shankarrao Pawar 


(राजेंद्र पवार ) 


Digitally signed by Rajet 
DN: CN = Rajendra SI 
jaharashtr G 


lankarrao Pawar 
hat ‘ao Pat 
f 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ८ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- ३८१८/प्र.क्र.१५०/क्रीयुसे-२, 


विवरणपत्र - क 


दिनांक २७ ते २९ नोव्हेंबर, २०१८ या कालावधीत गांधीनगर, गुजरात येथे आयोजित करण्यात 


आलेल्या अखिल भारतीय नागरी सेवा जलतरण स्पर्धा २०१८-१९ मध्ये भाग घेणाऱ्या महाराष्ट्र 
शासनाच्या जळतरण संघाची निवड करण्यासाठी दि.०१ नोव्हेंबर, २०१८ रोजी निवड चाचणीसाठी 
उपस्थित राहिलेले अधिकारी /कर्मचारी खेळाडूंची यादी. 


निष्ठ लिपिक 


क्र. | खेळाडूचे नाव व पदनाम विभाग/ कार्यालय 
9 श्री. प्रदिपल. तांबे, अ.का. तहसिल कार्यालय येवला,ता. येवला, जिल्हा - नाशिक. 
२ श्री. रविंद्र पा. पानसरे, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
TOMI (उच्च श्रणी) 
३ श्री. कौस्तुभ अ. बेनकर, TOR अभियंता, विदर्भ जलविद्युत व उपसा सिचन विभाग, 
सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२ यवतमाळ- ४४५००१ 
४ श्री. कृष्णा प्र. डाहे, ३८ फ शिधावाटप कार्यालय, कल्याण मुंबई. 
लिपिक टंकलेखक 
५ श्री. विकास ज. देसाई, प शाखा, विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, विधानभवन, पुणे- 
घुटंकलेख १. 
६ श्री. अजित aie कदम, शिधावाटप अधिकारी, शि.का.क्र. २१-अ, वरळी, मुंबई Yoo 
शिधावाटप निरिक्षक ०१८ 
७ श्री. नितीन भा. नवाथे, प्राथमिक आरोग्य केंद्र भातकुली, मा. भातकुली, जिल्हा- 
निष्ठ सहाय्यक अमरावती. 
८ श्री. संदिप मा. भोईर, शिपाई मान्य रुग्णालय, अलिबाग, जिल्हा- रायगड 
९ श्री. रुपेश के. पालवे, सिलदारकार्यालय, विक्रमगड, जिल्हा - पालघर 
निवासी नायब तहसिलदार 
ie ० श्री. अफझल मु. खान, मीण पाणी पुरवठा विभाग, (जि.प.) वाशिम, जिल्हा - वाशिम. 
प - अभियंता 
।११ श्री. गगन ग. देशमुख, तलाठी रि कार्यालय, पन्हाळा, ता. पन्हाळा, जि. कोल्हापूर 
१२ श्री. पुरुषोत्तम तु. गावडे, पदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
कार्यासन अधिकारी 
१३ श्री. विजय शि. साबळे, लिपिक रि कार्यालय, सातारा, जिल्हा- सातारा. 
१४ श्री. दिनकर सि. सावंत, जिल्हा DIST अधिकारी कार्यालय, शिवाजी स्टेडियम, 
ज्यक्रीडा मार्गदर्शक ल्हापूर. 
१५ श्री. ज्ञानेश्वर सु. खुटवड, प जिल्हाधिकारी, अति/(निष्क), चेंबूर -१ 
प जिल्हाधिकारी 
१६ श्री. महादेव आ. कसगावडे, जिल्हा DIST अधिकारी कार्यालय, जिल्हा HIST संकुल, 
जिल्हा क्रीडा अधिकारी ठी, 
तालुका-अलिबाग, जिल्हा- रायगड. 
१७ श्रीमती मानसी र. गावडे, जिल्हा PIS! अधिकारी कार्यालय, मुंबई उपनगर, कांदिवली, 


मुंबई- Yoo १०१. 


पृष्ठ ८ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- ३८१८/प्र.क्र.१५०/क्रीयुसे-२, 


१८ 


श्रीमती स्मिता दि. अजबे, 
ज्यकर अधिकारी 


गी.एस.टी. भवन, न्यू इमारत, माझगांव, मुंबई 


१९ 


श्रीमती संतोषी जा. थोरात, 
_ अभियंता श्रेणी-२ 


्यकारी अभियंता, प्रशासन संगणकीकरण विभाग, जलसंपत्ती 
भवन, कोथरुड, पुणे. 


२० 


श्रीमती अनघा मा. भोसकर 


य ी पाटबंधारे विभाग क्र.२, परभणी. 


२१ 


श्रीमती शीतल द. केत 


अधीक्षक अभियंता, सातारा पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, सातारा. 


२२ 


श्रीमती रंजना वानखडे 


तालुका कृषि अधिकारी, वर्धा, जिल्हा वर्धा 


२३ 


श्रीमती रेश्‍मा भोसले 


जिल्हाधिकारी कार्यालय, सातारा. 


२४ 


श्री. रोहित र. गावंडे, 
ज्य कर निरिक्षक 


सह आयुक्त, राज्यकर कार्यालय, ओल्ड बायपास रोड, 
अमरावती. 


२५ श्री. सतीश ना. सोनवाने पदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
. कक्ष अधिकारी 
२६ श्री. दिलीप सु. निमसे सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
लिपिक- टंकलेखक 
२७ श्री. पराग रविंद्र दिक्षीत, तालुका कृषि अधिकारी, दिंडोरी, दिंडोरी वणी रोड, दिंडोरी, 


लिपि 


जिल्हा- नाशिक. 


२८ श्री. प्रभाकर बा. पाटील, जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, सांगली. 
अतिरिक्त प्रकल्प व्यवस्थापक 

२९ श्री. गोविद नवनाथ बडे, वस्तू व सेवाकर भवन, अहमदनगर. 
कर सहाय्यक 


30 


श्री.धनंजय ना. पाटील, 
यक अभियंता श्रेणी- १ 


कन्हेर कालवे विभाग क्र.२, करवडी, (कराड) 


३१ श्री. आनंद आर. पडोळे , तहसिल कार्यालय, ता-भंडारा, जिल्हा- भंडारा. 
निरिक्षण अधिकारी 

३२ श्री. संजय कदम, म व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
सहा. कक्ष अधिकारी 

33 श्री. संजय पोफळे, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


. कक्ष अधिकारी 


itally signed by Rajendra Shankarrao Pawar 
dra Shankarrao Pawar, C = IN, S 


. Digi 
Rajendra Shankarrao DN: CN = Rajendra Shanka 
= Maharashtra, O = Government 


Pawar oo 
(राजेंद्र पवार ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ८ पैकी ८ 


